दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट- 
ड संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत 
पदे सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.२३२/पदुम-१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा:- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. पसंप्र-२०११/प्र.क्र.४/पदुम-१, दिनांक १०.०१.२०१२ 
२) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 
५) सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क्र.२, 
दिनांक ०७.१०.२०१६. 
६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, 
दिनांक ०२.०२.२०२१. 
७) आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचे क्र. एनजीओ-४ (99) / अपंग पदे सुनिश्चिती / प्र.क्र.३७२/ १६३/२०२१/ 
पसं-१, दिनांक - १२.०२.२०२१ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. 08.09.2029 च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post 
identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on 04.01.2021 या शिर्षाखाली 
प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. 
सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरून कृषि व पदुम विभागाच्या अधिपत्याखालील पशुसंवर्धन 
आयुक्तालय व क्षेत्रीय कार्यालयामधीलळ गट - अ ते गट-ड या संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेत पदे सुनिश्चित करणे तसेच ३ वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या नियत कालांतराने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
केलेल्या शासन सेवेतील जागांच्या यादीचे पुनर्विलोकन करून सदर पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारितील 
पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. 
त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट”अ 
ते गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत BAM पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द 
केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.२३२/पदुम-१, 


सेवेतील पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
२. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता या शासन निर्णयान्वये, पशुसंवर्धन 
आयुक्तालय व क्षेत्रीय कार्यालयामधील गट - अ ते गट-ड या संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेत परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक 90.09.2092 रोजीचा शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात 
येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२१८१७०३४२५६०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरी ने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 


Sameer Anant ee ees 
Sawant Date: 1 तीळ फड 
(समीर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट - अ 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन) मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (पदुम) मंत्रालय, मुंबई 


५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 

७. मा. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे 

१०. आयुक्‍त WMI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.२३२/पदुम-१, दि.१८ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट 
प्रशासकीय कार्यालयाचे नाव - कृषि, पक्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
अधिनस्त कार्यालयाचे - आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ४११ ०६७ व अधिनस्त कार्यालये 


अ.क्र पदनाम शारीरीक क्षमता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
(Physical 
requirement) 
cea | २ ३ 18 4 
गट-अ 
हिं सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन a) 3, LV पशुसंवर्धन विभागातील तांत्रिक व प्रशासकीय कामावर देखरेख 
सरळसेवा) S, ST, W, MF, RW, SE pep करणे णे 
( वा) co” 10) OA, BA, OL, BL, OAL,BLOA, कर 
BLA, CP, LC, Dw,AAV,MDy 
d) MI 
२ | Tales विकास अधिकारी-गट अ a) D, HH WIAA देखभाल तसेच औषधोपचार व त्यासंबंधींचे 


S, ST, W, MF, RW, SE, 
H 


b) OA,BA, OL, OAL, Dw, AAV 
c) ASD (M), SLD, MI 
d) MD Involving (a) to 

(c) above 


कागदपत्रांचे जतन करणे 


गट-ब 


वैरण विकास अधिकारी 
(सरळसेवा) 


S, BN, MF, RW, SE 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA,BA, OL, OAL, CP, 

LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD Involving (a) to (d) above 


विभागाअंतर्गत wapaer विभागातील वैरण विकास कार्यक्रम 
कार्यक्षमरित्या राबविणे 


गट-क 


सहाय्यक वैरण विकास अधिकारी 


S, ST, W, BN, L, PP, MF, 
SE 


a) D, HH 

b) OL, LC, Dw, AAV 

c) ASD (M,), ID, SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


प्रश्षेत्रावरील असलेल्या जमिनीवर वैरणीची लागवड करणे, 
वैरण विकास प्रकल्प राबविणे 


्ु 


लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 


S, ST, W, L, MF, RW, 
SE, 
H,C 


a) B, LV 
b) OA, OL, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 


गोपनीय पत्रव्यवहार, खातेनिहाय चौकशी प्रकरणे, तक्रार 
प्रकरणे, श्रुतीलेखनाचे व सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे 
निर्देशाप्रमाणे पत्रव्यवहाराबाबत काम करणे 


८) SLD, MI 
d) MD involving (a) to (c) above 


सांख्यिकी अन्वेषक 


S, ST, W, BN, MF, RW, 
SE 


a) LV 

b) D, HH 

c) OL, CP, LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


सांख्यिको विषयक माहिती संकळन करणेव त्या अनुषंगाने 
संशोधन करुन वरिष्ठांना सहाय्य करणे 


संयंत्र अभियंता 


S, ST, W, MF, SE, H, C 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, Dw, 
AAV 

d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


संयंत्रांची देखभाळ करणे 


लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 


S, ST, W, L, MF, RW, 
SE, 
H,C 


a) B, LV 

b) HH 

c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, 
AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


गोपनीय पत्रव्यवहार, खातेनिहाय चौकशी प्रकरणे, तक्रार 
प्रकरणे, श्रुतीलेखनाचे व सहआयुक्त पशुसंवर्धन / उपआयुक्त 
पशुसंवर्धन यांचे निर्देशाप्रमाणे पत्रव्यवहाराबाबत काम करणे 


वरिष्ठ लिपिक 


S, ST, W, MF, RW, 
SE, C 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BL, BA, OAL, 
CP,LC, Dw, AAV, MDy 

d) SLD, MI, 

e) MD involving (a) to (d) above 


लिपिक स्वरुपाचे सर्व कामकाज करणे 


शि fe) 


लिपिक - टंकलेखक 


S, ST, W, MF, RW, 
SE, H 


a) B, LV 
b) D, HH 


c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, 


AAV, MDy 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 


लिपिकस्वरुपाचे सर्व कामकाज करणे 


7 4 


सांख्यिकी सहाय्यक 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV 
d) SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


सांख्यिकी माहिती गोळा PRS तसेच माहितीच्या आधारे 
सुयोग्य वर्गीकरण मांडणी व सादरीकरण करणे 


१२ 


पश्युधन पर्यवेक्षक 


BN, L, PP, SE, H 


a) D, HH 

b) OA, OL, LC, Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


पशुधनावर किरकोळ उपचार करणे, पश्ञुधन विकास अधिकारी 
यांना सहाय्य करणे तसेच कार्यालयाचे तांत्रिक कागदपत्रे जतन 
करणे. 


१३ 


प्रशितन यंत्रचालक 


S, ST, BN, L, PP, MF, 
SE 


a) LV 

b) D, HH 

c) OL, CP, LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


प्रशितन यंत्रांची देखभाल व दुरुस्ती करणे 


१४ 


संयंत्र चालक 


S, ST, W, L, PP, MF, 
RW, 
SE 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) 


संयंत्र चालविणे व देखभाल करणे 


१५ 


दूरध्वनी चालक 


S,ST, W, MF, SE, H, 
C 


a) B, LV 

b) OA, OL, BL, CP, 

LC, Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी यांना दूरध्वनी सेवा उपलब्ध 
करुन देणे 


१६ 


कर्षित्र चालक 


S, ST, BN, L, KC, SE 


a) D, HH 

b) OL, Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c ) above 


प्रक्षेत्रावर उत्पादन घेण्याकरीता कषित्र चालविणे 


१७ 


जोडारी 


S, ST, ७, BN, MF, SE 


a) D, HH 

b) OL, Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c)above 


हत्यारे व अवजारे वापरुन धातूंच्या वस्तूंची जोडणी करणे 


4¢ 


वाहनचालक/जीप/ट्रकचालक 


S, ST, W, BN, 
MF 


a) D, HH 

b) OL, LC, Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD 

d) MD involving (a) to (c) above 


वाहन चालविणे व वाहन सुस्थितीत ठेवणे 


१९ 


तारतंत्री 


S, ST, BN, MF, SE 


a) D, HH 

b) OL, CP, LC, Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD, MI 

d) MD involving (a) to © above 


विद्युतविषयक सर्व कामे 


२० 


बाष्पक परिचर 


S, ST, W, MF, RW, 
SE, H 


a) LV 

b) D, HH 

c) OL, CP, LC, Dw, AAV 

d) SLD 

e) MD involving (a) to (d) above 


बाष्पकांचे जतन,दुरुस्ती व त्याचा वापर प्रयोगशाळेमध्ये करणे 


२१ 


यांत्रिक 


S, ST, BN, RW, SE, H 


a) D, HH 

b) OL, CP, LC, Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


विविध यांत्रिक वस्तूंचे जतन व दुरुस्ती 


२२ | सुतार a) LV कार्यालयातील तसेच प्रयोगशाळेतील सर्व प्रकारचे लाकडी 
S, ST, BN, KC, MF, pian साहित्य बनविणे अथवा दुरुस्ती करणे. फर्निचरचे काम करणे 
वा c) OL, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
23 | विजतंत्री-नि-मिस्त्री a) LV विद्युतविषयक सर्व कामे व देखभाल करणे 
wee : b) D, HH 
ae WO MER. c) OL, Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
गट-ड 
२४ | चक्रमुद्रणचाळलक a) 3, LV चक्रमुद्रांकित यंत्र चालविणे व मागणीनुसार प्रती काढून देणे 
न्या ग 0) D, HH 
a क c) OA, OL, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 

२५ | शिपाई a) 3, LV कार्यालय स्वच्छ ठेवणे, वरिष्ठांकडे नस्त्या देणे,ट्रेझरीचे काम, 
S,ST,W,BN,L,K b) D, HH वाटप करणे व सूचनेनुसार काम करणे 
CPP, ME, 2) OL, OAL, CP, LC, Dw, AAVa) ASD. | टपाल वाटप करणे व सूचनेनुसार काम करणे 
SEH, C (M), ID, SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 
२६ | परिचर a) 3, LV जनावरांना/पक्षांना खाद्य देणे, गोठयांची/पक्षीगृहाची स्वच्छता 
क्त 0) 0), HH ae 
Ge c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, ठेवणे 
C १ १ १ १ AAV 
d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 

२७ | प्रयोगशाळा परिचर a) D, HH प्रयोगशाळा स्वच्छ ठेवणे व प्रयोगशाळेत वरिष्ठांचे सूचनेनुसार 
S, ST, L, PP, b) OL, CP, LC,Dw, AAV aay 
RW, SE, H c) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 
२८ | मजदूर a) B, LV प्रक्षेत्रावर काम करणे व वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार काम करणे 
0) D, HH 
त्यां c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, 


d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 


२९ | रात्रपहारेकरी 


S, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, SE, 
H,C 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


रात्रीचे वेळी कार्यालयाचे सुरक्षिततेचे दृष्टीने पहारा देणे 


३० | स्वच्छक 


S, ST, W, L, KC, 
PP, MF, SE 


a) LV 

b) D, HH 

c) OL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) ASD (M, 
MoD), ID, 

SLD, MI 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


स्वच्छतागृह स्वच्छ ठेवणे व साफसफाई करणे 


PHYSICAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: - 
S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, 


MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED:- 


B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, 0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both 
leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Lep rosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 


Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental IIIness, MD=Multiple Disabilities 


